केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सामाजिक 
विशेष घटकाकरीता (6057) सन २०१८-१९ 
साठी केंद्र हिछ्यापोटी रू. २५०.०० लक्ष व 
राज्य हिळ्यापोटी रु. १६६.६६ लक्ष इतके 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०८१८/प्र.क्र.४०६/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१८. 


१) केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. No. (..१९०१६/०१/२०१८-॥९॥॥५॥, दिनांक ९ 
जुले, २०१८. 

२) केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. No. ।_.१९०१६/०१/२०१८-|१५॥-॥॥, दिनांक ३० 
जुले, २०१८. 

३) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/ 
कें.रा.हि./४२१६९-७६/२०१८-१९, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 


एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी 


आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. 


राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता सामाजिक घटकासाठी (SCSP) सन २०१८-१९ च्या मंजूर 


अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून केंद्र व राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक विशेष घटकाकरीता (5057) सन २०१८-१९ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून सन 
२०१८-१९ मधील केंद्र हिस्सा (पहिला हफ्ता) रु. 240.00 लक्ष (रु. दोन] पन्नास लक्ष फक्त) व 


राज्य हिस्सा (पहिला हफ्ता) रु.१६६.६६ लक्ष (रु. एकडो सहासष्ट लक्ष सहासष्ट हजार फक्‍त) 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम--0818/प्र.क्र.406/आ-7 


राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध कार्यक्रमाकरीता 


वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर बाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


2. 


सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | तपशील मागणी रक्‍कम 

। आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, २५०.०० 

७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 

(०१)(०४ राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (२२१०४९८) 
2 | आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, १६६.६६ 


७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 
(09)(04) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 

(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (२२१०५०४) 


सदरचा खर्च वर तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशीर्षाखालील चाळू आर्थिक वर्ष 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम--0818/प्र.क्र.406/आ-7 


दाखविण्यात यावा. सदरील तरतूद खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) निधी वितरणा बाबतच्या शासन निर्णयातील अटी व arial पूर्तता झाल्यानंतरच याबाबतचा 


निधी वितरीत करण्यात यावा. 


२) सदरहू वितरीत केलेल्या निधीपैकी राज्य शासनाचा ७५ % निधी खर्च झाल्यानंतर त्याबाबतचे 


उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय दुसऱ्या हफ्त्याचा निधी वितरीत केला जाणार नाही. 


३) मागील वर्षी व त्यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधी संदर्भात लेखा परिक्षक / महालेखापाल यांचे 


कोणतेही आक्षेप नसावेत. असल्यास, आक्षेपांची पूर्तता झाल्याशिवाय चालू वर्षाचा पुढील निधी 


वितरीत करण्यात येवू नये. 


४) सदरहू योजनेंतर्गत वस्तूंची खरेदी असल्यास वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूंची 


नोंद डेड स्टॉक रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. नियमित वापरात येणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत त्यांचा 


योग्य वापर झालेला असेल व त्या वस्तू शिल्लक राहिलेल्या नाहीत याबाबतची खातरजमा करुनच 


पुढील वस्तू खरेदी करण्यात याव्यात. 


५) खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्रापत झाल्यानंतर आणि त्या वस्तू सुस्थितीत आणि मागणीतील 


प्रमाणकानुसार प्राप्त झाल्याची खातरजमा केल्यानंतरच त्याबाबतची देयक अदा करण्यात यावेत. 


६) सदरहू योजनेचा निधी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना वितरीत / अदा करणे आवश्‍यक असल्यास तो निधी 


DBT अथवा ECS प्रणालीद्वारे वितरीत / अदा करण्यात यावा. 


३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम--0818/प्र.क्र.406/आ-7 


यासाठी सहसंचालक (अ. व dW), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टामधीळ अनु.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


सदर प्रस्तावावरीळ वितरीत करणयात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार 


आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिपत देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 


धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरिल निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचे अनुदान ard असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवऱ्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 


यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४४७/अर्थोपाय, दिनांक ३ 


ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१०२४११३०३८२५१७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: एनएचएम--0818/प्र.क्र.406/आ-7 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5. A. 


A Pedgaonkar 
. . DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 
e 9 aO al OU = Social Justice And 


Special Assistance 


Department 
kar Date: 2018.10.24 12:47:26 
(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-७ . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


